विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १ , सहकारी संस्था, गट-अ UT 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२०९/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख २०सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:- शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२०९/५-स, दिनांक २९/७/२०१९ 
शासन निर्णय- 
शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२०९/५-स, दिनांक २९/७/२०१९ अन्वये 
बदली करण्यात आलेल्या, श्रीमती. संगिता बी. लोखंडे , जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्था,वर्ग १ , चंद्रपूर यांच्या बदली 
ठिकाणात महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9), ४ (2), ४ (३), ४ (४), ४ (५ व ६ मधील तरतूदीनुसार त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे बदल 
करण्यात येत आहे. 


अक्र | विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १ सहकारी दिनांक २९/७/२०१९ च्या सुधारीत बदलीचे ठिकाण 
संस्था यांचे नाव शासननिर्णयान्वये बदलीचे ठिकाण 
१ २ ३ 8 
१) श्रीमती. संगिता बी. लोखंडे विशेष लेखा परीक्षक सहकारी | जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, सह. संस्था, 
संस्था,वर्ग १,वाशिम (रिक्‍त पदावर) वर्ग-१, वर्धा (रिक्‍त पदावर ) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संकेताक २०१९०९२०१०४७४४३२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


Manjiri oe 
Ganeshbhushan 1050 उपया णी 
(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

२. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. सर्व संबधित अधिकारी 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२०९/५-स 


९. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक. 

११. प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१२. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१३. निवडनस्ती५स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


